महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः नासेमं १०२३/प्र.क्र.१४१/प्रशा-१ (का.१४) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २९ फेब्रुवारी, २०२४. 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) व ४(५) अनुसार खाली नमूद केलेल्या मंत्रालयीन 
उप सचिव संवर्गातील अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय कारणास्तव आंतरविभागीय बदली करण्यात येत असून, 
त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेल्या विभागात करण्यात येत आहे :- 


अ. क्र. अधिकाऱ्यांचे नांव पदनाम सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा 
विभाग 
Poa | 2 2 | #« 4& ५ 
शि श्री विजय कृष्णाजी | उप सचिव गृह विभाग पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य 
पोवार विभाग 


२. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 

३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.४५/१८ (र व का), 
दि.२५.०८.२०२२ मध्ये नमूद केल्यानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांनी कार्यमुक्त होताना कार्यभार हस्तांतरण 
प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे. 

४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२९१४२१०९११०७ हा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
VINAYAK >... 
BABURAO MANE © i | 


2, st=Maharashtra, 
॥259280६30867051977078997468६887 
BABURAO MANE. 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 
मा. मुख्यमंत्र्यांचे अ.मु.स./प्र.स., मंत्रालय, मुंबई. 
अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अ.मु.स./प्र.स./सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. अ.मु.स./प्र.स./सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. सह /उप सचिव (आस्थापना), गृह विभाग /पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. संबंधित अधिकारी (विभागामार्फत). 
८. निवड नस्ती प्रशा-१ (का.१४). 


Cc AN A -O 


